पोषण अभियानांतर्गत अंगणवाडी 
सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका, 
अंगणवाडी मदतनिस यांना साडी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२८८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक : - २४ डिसेंबर, २०२१ 


संदर्भ :- १) केंद्र शासन, महिला व बाल विकास विभाग, नवी दिल्ली यांचे पत्र H.NNM//20%9-WBP, 
दिनांक ४.९.२०२०. 
2) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/पोषण अभियान/का.४/ 
२०२०-२१/५२३९, दिनांक १०.१२.२०२१. 
३) शासन निर्णय, नियोजन विभाग, क्र.डिसीटी २३१६/प्र.क्र.१३३/का.१४१७, दिनांक ५.१२.२०१६. 
४ शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग क्र.एबावि-२०२१/प्र.क्र.१४१/का.६, 
दिनांक ०२.०९.२०२१ व दिनांक १६.११.२०२१. 
प्रस्तावना:- 
पोषण अभियान या केंद्र पुरस्कृत पोषण अभियानांतर्गत राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमधील 


अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना प्रत्येकी २ संच हातमाग साड्या उपलब्ध 
करुन देण्यासंदर्भात केंद्र शासनाने संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील पत्रान्वये सूचित करुन त्याकरिता आवश्‍यक 
निधी उपलब्ध करुन दिलेला आहे. त्यानुषंगाने आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
यांनी संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथील पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाच्या 
निर्देशानुसार पोषण अभियानांतर्गत अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना साडया घेण्याकरिता संदर्भाधीन क्रमांक-३ 
येथील शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार प्रति साडी रु.४००/- प्रमाणे २ साड्यांकरिता रु.८००/- एवढी 
रक्‍कम प्रत्येक अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या बँक खात्यामध्ये थेट लाभार्थी हस्तांतरित (OBT) करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार पोषण अभियानांतर्गत अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी सेविका व 


मदतनीस यांना प्रत्येकी २ नग हातमाग साडया घेण्याकरिता प्रति साडी रु.४००/- प्रमाणे एकुण रु.८००/- 
एवढी रक्‍कम संदर्भाधीन क्र. 3 येथील शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रत्येक अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या 
बँक खात्यामध्ये थेट लाभार्थी हस्तांतरित (DBT) करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. त्यानुषंगाने याप्रकरणी केंद्र शासनाचे संदर्भाधीन क्र. १ येथील पत्र तसेच संदर्भाधीन क्र. ३ येथील 
शासन निर्णयामधील तरतुदींचे पालन करण्याबाबत आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 


यांनी दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२०/प्र.क्र.२८८/का.६ 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च हा २२३६-पोषण आहार, ०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण, १०१- 
विशेष पोषण आहार कार्यक्रम, (११) राष्ट्रीय पोषण अभियान, (११)(०१) पोषण अभियान(केंद्र हिस्सा ८० टक्‍के) 
(कार्यक्रम) २२३६२०८४, ५०-इतर खर्च या लेखाशीर्षाखाली संदर्भाधीन क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये 
उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२२१८२८५७२२३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARUDKAR घन 


MAHESH 
ASHOKRAO बवा 
(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 

3) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

8) अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

६) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

७ सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास ) (जिल्हा परिषद) 

८) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 

९) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


